महाराष्ट्र शासन 


राष्ट्रीय छात्रसेना योजना- 

राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या अंशाकाळीन अधिकारी 
व छात्रांना देण्यात येणाऱ्या भोजन भत्त्याच्या 
दरात वाढ करण्याबाबत. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राछासे-२०२४/प्र.क.८३/क्रीयुसे-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ सप्टेंबर, २०२४. 


१. शासन निर्णय क्र.राछासे-२७१६/प्र.क्र.१०/क्रीयुसे-३, दि. ०३ जानेवारी, २०१८ 
२. शासन निर्णय क्र.राछासे-२०१९/प्र.क्र.२५५/क्रीयुसे-३, दि. १७ फेब्रुवारी, २०२० 
३. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, केंद्र शासन यांचे पत्र क्र.९०.४/२/२०२२-(98-५), दि. २२ मे, २०२४ 
४. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र यांचे पत्र क्र. ८०००/ 
NCC/Accts/23-28/SGF, दि. ११ जून, २०२४ 
५. सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/भोजन भत्ता/२०२४-२५ 
/का-५/७६४, दि. २७ जून, २०२४ 
प्रस्तावना : - 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यासाठी सन १९४८-४९ 
मध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद 
व रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा- १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय 
छात्रसेना योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध भत्ते दिले जातात. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाने राष्ट्रीय 
छात्र सेनेच्या प्रशिक्षण / शिबीरामध्ये सहभागी झालेल्या अंडाकालीन अधिकारी व छात्रांच्या भोजन भत्याच्या 
दरामध्ये संदर्भ क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये वाढ केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाद्वारे राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या 
प्रशिक्षण / शिबीरामध्ये सहभागी झालेल्या अंडाकालीन अधिकारी व छात्रांच्या भोजन भत्याच्या दरात वाढ 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रशिक्षण / शिबीरामध्ये सहभागी झालेल्या अंडाकाळीन अधिकारी व 
छात्रांना भोजन भत्याचे दर केंद्र शासनाने आदेशाच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. २२.०५.२०२४ पासून लागू 
करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यात राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या प्रशिक्षण / शिबीरामध्ये सहभागी झालेल्या 
अंशकालीन अधिकारी व छात्रांच्या भोजन Arad पुढील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सुधारीत दर 
दि. २२.०५.२०२४ पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र भत्ता संख्या प्रचलित दर सुधारित दर सध्याचा केद्र / 
(ANO) (प्रति दिन) (प्रतिदिन) 3. 
भोजन भत्ता Messing Allowances Including Sailing / Cycling Expeditions 
प अंशकालीन अधिकारी ११३९ रू. १५०/- रू. २२०/- ७५ : २५ 
२ छात्र ९३५८४ रू.१५० /- रू. २२०/- ७५ : २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२०२४/प्र.क.८३/क्रीयुसे-३ 


२. राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या अंशकालीन अधिकारी व छात्रांच्या भोजन भत्त्यामध्ये सुधारीत दराप्रमाणे 
होणारा खर्च मागणी क्र. ई-३ २२०४, क्रीडा व युवक सेवा -१०२, (०१) विद्यार्थ्यांकरिता युवक कल्याण कार्यक्रम 
(०१) (०१) राष्ट्रीय छात्र सेना (अनिवार्य )२१-पुरवठा व सामग्री (२२०४-००१६) या लेखाशीर्षातंर्गत दर्शविण्यात 
यावा व तो प्रतिवर्षी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. उपरोक्‍त योजनेसंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या 
निधीसाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९२१/व्यय-५, 
दि. ३०.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०९०२१८४६१५८४२१ आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA KETAN TONDE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=School Education 
De 
25, 


1cb2ca7858ab2922f2f069C1 dcfOcS9dbd6f04e8ac435f94b342b3c62 
4९८८, po: de=400032, st=Mahara: 


shtra, 
serialNu a738d471 1 deb1f586dd1811780ba863704a1 ea496ff9ec7d1b6a62 
b204ab4751, cn=KAVITA KETAN TONDE 
Date: 2024.09.02 18:47:20 +05'30' 


(कविता तोंडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत: 

मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

७. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (क्रीडा), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
१२. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१४. सर्व गटप्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्रसेना, महाराष्ट्र राज्य 

१५. सर्व समादेडहाक अधिकारी, राष्ट्रीय छात्र सेना, महाराष्ट्र राज्य 

१६. सर्व विभागीय उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१७. अवर सचिव, (व्यय-५), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई 

१८.कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. निवड नस्ती (क्रीयुसे-३) 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


